कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी इ. 
जमातीच्या लोकांना अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र 
वैधता प्राप्त करताना येत असलेलया अडचणींचा 
अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी-२११८/प्र.क्र. २८५/का.१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २० मार्च, २०१९ 
वाचा : आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी २११८/प्र.क्र. २८५/का १० 
दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्राची वैधता 
मिळविण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींचा विचार करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी दिनांक १४ 
जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये श्री पी व्ही हरदास, मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिठा 
यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीवर तज्ञ सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यामध्ये विविध अनुसूचित जाती/ जमातीमधील व्यक्‍तींना वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत 
असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी श्री पी.व्ही. हरदास, सेवानिवृत्त 


न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीवर खालील तज्ञ सदस्यांची नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे. 
अँड चेतन रमेश पाटील तज्ञ सदस्य 
श्री अविनाश कोळी, तज्ञ सदस्य 


उपरोक्त तज्ञ सदस्यांव्यतिरिक्‍त उपरोक्त समितीवर sts सतिठा तळेकर यांचा निमंत्रित सदस्य 


म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-२११८/प्र.क्र. २८५/का.१० 


सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३२०१५४१३९६९२४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Subrao Nara YAN BRR tanta ui ete 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcal eb8ab54859e 


Shinde dtr: eerie gaa 
(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) सर्व मा.विधीमंडळ सदस्य 
६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७) श्री पी. व्ही. हरदास, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, मा. उच्च न्यायालय 
८) अँड चेतन रमेश पाटील, पाटील हाऊस, तळवली नाका, चेतन हॉटेलच्या मागे, रबाळे रेल्वेस्टेशन 


जवळ, नवी मुंबई 

९) श्री अविनाश कोळी, लक्ष्मीएमराल्ड, लक्ष्मीधाम, फ्लॅट नं. ४, शिवाजी विद्यालयाजवळ, जुना औसा 
रोड, लातूर ४१३ ५१२ 

qo) अँड सतिश तळेकर, १४२. ए विंग. एनसीपीए अपार्टमेंट, नरिमन पॉईंट, मुंबई 

११) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) प्रधान सचिव, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१४) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१५) महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१७) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 

१८) सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

१९) सर्व अध्यक्ष, अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती 

20) Ud प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

२१) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२२) सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


